दि.१८ जानेवारी, २०२२ रोजी होणाऱ्या स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणुकांसाठी 
सदर क्षेत्रातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान 
करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मतदान २०२२/प्र.क्र.०४/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ :- राज्य निवडणूक आयोग यांचे क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२१/प्र.क्र.०२/का.७, 

दि.०४ जानेवारी, २०२२ चे पत्र. 
शासन परिपत्रक- 

आपल्या देशाने लोकशाही पध्दती स्विकारली असून १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व 

नागरिकांनी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये १०० टक्के मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता 
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ (भाग-२) मधील नियम १३५ (ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी 
सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते 
किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये 
असे दिसून आले आहे की, संस्था/ आस्थापना इ. भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत देत नाहीत. यामुळे अनेक 
मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. 
२. राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे दि.१८ जानेवारी, २०२२ रोजी 
सोबतच्या परिशिष्ट-१ प्रमाणे सार्वत्रिक निवडणूका व परिशिष्ट-२ प्रमाणे पोट निवडणूका मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे निवडणूक घेतली जाणार आहे. सदर निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा 
हक्क योग्यरितीने बजावता यावा यासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 

|) निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग 
ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी 
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. 

Il) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने 
इत्यादींना लागू राहिल (उदा.खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, 
निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच 
माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, Read इ.) 

॥) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे 
शक्‍य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत 
कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा 
निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२२/प्र.क्र.०४/कामगार-९ 


मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवळत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे 
आवश्यक राहिल. 

IV) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, 
कारखाने, दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी/व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची 
काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न 
झाल्याने मतदान करता येणे AR न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुध्द योग्य कारवाई 
करण्यात येईल. 

३. सदर परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२१/ 
प्र.क्र.०२/का.७, दि.०४ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कठ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११०१७५४२२२७१० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Dadasaheb Sopan Khatal 
Date: 2022.01.10 17:56:43 +05'30' 
(दादासाहेब सो.खताळ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- उपरोक्त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्डानास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 

२. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. कामगार आयुक्त, वांद्रे, मुंबई-५१ (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत 
कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 

४. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे, मुंबई (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी 
संबंधितांना सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 

५. संचालक, बाष्पके, वांद्रे, मुंबई, (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत 
कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 

६. आयुक्त, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक, धुळे, 
अहमदनगर, जळगांव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, 
हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, 
गडचिरोली, महाराष्ट्र राज्य. 


-0 


७. जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगळी, सोलापूर, नाशिक, 
धुळे, अहमदनगर, जळगांव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२२/प्र.क्र.०४/कामगार-९ 


हिंगोळी, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, 
गडचिरोली. महाराष्ट्र राज्य. 
८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई यांना व्यापक प्रसिध्दी 
देण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
९. कामगार विभागातील सर्व कार्यासने 
प्रत माहितीसाठी : 
१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२२/प्र.क्र.०४/कामगार-९ 


परिशिष्ट-१ 
नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूका 
जिल्हा । अ.क्र नगरपंचायतींचे नावे प्रभाग क्रमांक 
आ १ | मुरबाड २, ५, १२, १७ 
२ | शहापूर ६, ७, १०, १६ 
३ | खालापूर २ 
४ ।तळा १, ३, १०, १४ 
५ | माणगाव ६, ८, १४, १७ 
रायगड 
६ । म्हसळा २, ७, ८, ९ 
७ | पोलादपूर २, ८, १०, १४ 
पाली २, ५, ८, १४ 
रत्नागिरी Se [eas sre 
१० | दापोली २, ६, ८, ९ 
११ | कसई-दोडामार्ग १, ४, ८, १० 
सिंधुदुर्ग १२ । वाभवे-वैभववाडी ३, ५, १५, १६ 
१३ | कुडाळ ३, १०, १६, १७ 
१४ । देवगड-जामसंडे ४, ५, ७, ८, 
पुणे १५ | देहू ११, १२, १४, १५ 
१६ | लोणंद १, २, ११, १६ 
१७ | कोरेगांव ४, ५, ६, १७ 
१८ । पाटण ३, ८, १०, १३ 
सातारा 
१९ | वडूज १, ५, १४, १७ 
२० | खंडाळा ९, १०, १३, १४ 
२१ | दहीवडी १, ६, १४, १७ 
२२ | कडेगाव १, ३, १२, १७ 
सांगली २३ । खानापूर ९, ११, १३, १६ 
२४ | कवठे-महाकाळ 4, ८, १६, १७ 
२५ । माढा ५, ७, ९, १४ 
२६ | माळशिरस २, ५, ८, १० 
सोलापूर | २७ | महाळुंग-श्रीपूर ३, ७, १४, १५ 
२८ | वैराग ३, ९, १०, १५ 
२९ । नातेपुते ७, ८, ९, १० 
३० | निफाड ३, १०, १३ 
३१ | देवळा ४, ८, १०, १३ 
नाशिक 
३२ | कळवण ११, १२ 
३३ | दिंडोरी ११, १६ 
धुळे ३४ । साक्री ६, १२, १४, १७ 
३५ । अकोले ४, ११, १३, १४ 
३६ | कर्जत १,३, ५, ७ 
अहमदनगर 
३७ | पारनेर २, ११, १३, १४ 
३८ । शिर्डी ५, ८, १०, १४ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२२/प्र.क्र.०४/कामगार-९ 


अ.क्र जिल्हा | अ.क्र नगरपंचायतींचे नावे प्रभाग क्रमांक 
१२ जळगांव ३९ | बोदवड २, ३, १५, १७ 
१३ | औरंगाबाद | ४० | सोयगांव १, २, १४, १६ 
४१ । बदनापूर १, ४, ९, १७ 
४२ | जाफ्राबाद १, ४, १०, १२ 
१४ जालना ४३ | मंठा 2, ३, ४, ९ 
४४ । घनसावंगी ५, ८, १०, १५ 
४५ | तिर्थपुरी ३, ८, १३, १४ 
१५ परभणी ४६ । पालम ३, ८, १०, १६ 
४७ | केज १, २, ८, १२ 
४८ | शिरुर-कासार १, २, ९, ११ 
१६ बीड ४९ । वडवणी ४, ५, ६, १३ 
yo | पाटोदा २, ४, ६, ९ 
५१ | आष्टी ३, ४, ६, ११ 
५२ | जळकोट ७, ८, १३, १४ 
५३ | चाकूर ५, ८, १३, १४ 
१७ लातूर ai 
५४ | देवणी ५, ८, १०, ११ 
५५ | शिरुर-अनंतपाळ ६, ९, १२, १५ 
त ल्याली ५६ | ait २, ३, ६, १३ 
१८ । उस्मानाबाद 
५७ | लोहारा बु. ८, १०, १६, १७ 
५८ | नायगाव ७, ११, १७ 
१९ नांदेड ५९ । अर्धापूर १, ७, ९, १६ 
६० | माहूर १, ३, ६, ९ 
हिंगोली ६१ । सेनगाव ३, ४, ५, १५ 
२० हिंगोली 3 
६२ | औंढा-नागना १, ३, १०१५ 
६३ | भातकुली 9 
२१ | अमरावती a डं 
६४ | तिवसा २, ७, ८ 
६५ | संग्रामपूर ८, १०, ११, १६ 
२२ | बुलढाणा 
६६ । मोताळा ७, १०, १४, १६ 
६७ । महागाव २, ३, ७, ११ 
६८ | कळंब २, ८, ९, १५ 
२३ | यवतमाळ | ६९ | बाभुळगाव २, ८, ९, ११ 
७० । राळेगाव ४, ८, ११ 
७१ । मारेगाव ५, ६, १४ 
२४ वाशिम ७२ | मानोरा १, १०, 93, १७ 
७३ | हिंगणा १, ४, ११, १५ 
२५ नागपूर 
७४ | कुही १, २, ४, ८ 
७५ | कारंजा ४, ५, ६, ८ 
७६ | आष्टी २, ५, १६, १७ 
२६ वर्धा 
७७ सेलू २, ९, १०, १४ 
७८ | समुद्रपूर ७, ८ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२२/प्र.क्र.०४/कामगार-९ 


अ.क्र. | जिल्हा | अ.क्र नगरपंचायतींचे नावे प्रभाग क्रमांक 
७९ | मोहाडी १, ७, ९, ११ 
२७ भंडारा ८० | लाखनी ५, १०, ११, १७ 
८१ | लाखांदूर ३, ११, १५, १६ 
८२ | सडकअर्जुनी १५, १६, १७ 
२८ | गोंदिया | ८३ | अर्जुनी ८ 
८४ | देवरी ३, १४ 
८५ | सावली ३, ४, १० 
८६ । पोंभुर्णा ४, ८, ११, १७ 
5 aw ८७ | गोंडपिपरी ६, ११, १५ 
ग ८८ | कोरपना १, २, १७ 
८९ | जिवती ७, १३, १४, १५ 
९० । सिदेवाही-ळोनवाही ९, १०, १७ 
१४ 
३, ८, १०, ११ 
3,99, IR 
4 
८, १७ 
एकूण 84 
परिशिष्ट-१ 
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा सार्वत्रिक निवडणूका 
अ.क्र. । जिल्हा परिषदेचे नांव पंचायत समितीचे नाव 
१ भंडारा १ तुमसर 
२) मोहाडी 
3) भंडारा 
४ साकोली 
4) लाखनी 
६) पवनी 
७) लाखांदूर 
२ गोंदिया १ गोंदिया 
२) तिरोडा 
३) गोरेगाव 
४) आमगाव 
4) सालेकसा 
६) सडकअर्जुनी 
७ अजुनी मोरगाव 
परिशिष्ट -२ 
महानगरपालिका पोट निवडणूका 
अ.क्र महानगरपालिकेचे नाव प्रभाग क्रमांक 
१ सांगली-मिरज-कुपवाडा १६-अ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


